पौलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र शासनाने सन 
२०००-२००१ करिता मंजूर केलेल्या रु.१६६.२० कोटीच्या 
योजनेतील (योजनेतर) शिल्लक राहिलेल्या 

रु.७६.१६ कोटीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक:-पीएलएफ ०१२०००/सीआर १३/भाग-१८/पोल-४, 
मंत्रालम,मुंबई-४०० ०३२,दिनांक:- २१ डिसेंबर,२००१. 


चाचा:-१) केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाचे Ta क्र,५॥॥/२१०११/३०/२०००-(३१- 
दि.१.८.२००० समक्रमांकाची Ta दि.३१.१२.२००१, २२.२.२००५, 
र९ु.३.२००१ ब २५.४.२००१, 
२) आयुक्‍त,राज्य गुप्तवार्ता विभाग,महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे पत्र क्र.डीजीजी/ 
१७/६१६२/एमओंडी/२०००-२००५,दि.३०.७.२००१. 
३) सह पोलीस आयुक्‍त (प्रशासन), बृहन्नुंबई यांचे पत्र क्र.पोआ/कक्ष-२/र. व 
का./५/संबंको/३२८/०१, दि.३१.७.२००१. | 
४) संचालक,न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रथोगशाळा संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांचे अ.शा.पत्र क्र.मु/का/२९५२/२००१,दि.१०.८.२००१. 
५) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.पीएलएफ-०१२०००/सीआर १३/भाग-१८/पोल-४, 
दि.१७,९. 2004, 
६) शासन निर्णय,गृह विभांग क्रमांक: पीएलएफ-०१२०००/प्र.क्र.१३/माग-१६/ 
पोल-४,दि.२९ नोव्हेंबर,२००१. 
७) शासन निर्णय, गृह विभाग,क्रमांक: पीएलएफ ०१२०००/प्र.क्रे.१३/माग-१५९/ 
पोल-४,दिनांक २९ नोव्हेंबर,२००१. 


शासन निर्णय:- सन २०००-२००१ ते. २००४-२००५ या पाच वर्षासाठी पोलीस दलाच्या 
आधुनिकीकरणाच्या कार्यक्रमास राज्य शासनाने गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- 
पीएलएफ ०१२०००/सीआर १३/भांग-१८/पोल-४,वि.१७.९.२००१ अन्वये मान्यता दिलेली 
आहे. या शासन निर्णयानुसार सन २०००-२००१ या आर्थिक वर्षमिध्ये रु.१८१.४९ कोटी 
इतकी रक्कम खर्च करावयाची होती. तथापी, या वर्षात केंद्र शासनाकडून रु.८३.१० 
कोटी इतकी रक्‍कम मिळाली आहे. या रकमेच्या अनुषंगाने राज्य शारानांचा ५०% हिस्सा 
विचारात घेऊन रु.१६६.२० कोटी इतकाच कार्यक्रम या वर्णसाठी उपलब्ध होता. केंद्र 
शासनाने त्यांचे पत्र .Vi/29099/30/2000-GPI-1,f%.2%.3.2005 अन्वये रु.१६६,३० 
कोटीच्या कार्यक्रमास मान्यता दिलेली आहे. राज्य शासनाने पोलीस दलाच्या 
आधुनिकीकरणाच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य रा'तेवांच्या जष्यक्षतेखाली 
गठीत केलेल्या शक्‍्तीप्रदान समितीने दि.२५.९.२००१ रोजीच्या दैतकीत केंद्र शासनाने मंजूर 


कॅलेल्या रु.१६६.२० कोटीच्या कार्यक्रमांस कार्योत्तर नान्यता दिलेली आहे 
finde]. मन्या chee ene 


C33 वाप marking cases\DEC 


3, रान YQooo-fooe Tl TERE कार्यक्रमास GRA मान्यता Perec 
तसेच,निधीही उशिरा मिळाल्यामुळे या संपूर्ण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी त्या वर्षात 
झालेली नाही. सदर निधीपैकी केंद्र शासनाकडून उपलब्ध झालेला रु.५४.९२ कोटी रकमेचा 
निधी अखर्चित राहिला. केंद्राची मान्यता अपेक्षित घरुन राज्य शासनाने आपल्या स्वतःच्या 
निधीतून जास्त खर्च केलेला आहे. केंद्र शासनाला पाठविण्यात आलेल्या विनियोजन 
प्रमाणपत्रानसार रु.१६६,२० कोटी योजनेमधून रु.८५.०१ कोटी इतकी रक्‍कम दि.३१ 
मार्च,२००१ पर्यंत व रु.५.०३ कोटी इतकी रक्कम तद्नंतर चालू सन २००१-२००२ मध्ये 
खर्च झालेली आहे. अर्थात, अद्यापपर्यंत रु.९०.०४ कोटी एवढी रक्कम खर्च झालेली आहे 
या कार्यक्रमात झालेला खर्च वजा जाता उर्वरित रक्‍कम रु.७६.१६ कोटी खर्च करावयाचा 
आहे.केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने त्यांचे पत्र क्र.४/ 29099/ ३०/२०००/ 
GPA-|,%.24.¥.2009 अन्वये सन २००१-२००२ या वर्षामध्ये अखर्चित रक्‍कम रु.५४.९२ 
कोटी खर्च करण्याची परवानगी विलेली आहे. त्यामुळे सन २०००-२००१ या वर्षाच्या 
योणनेतील शिल्लक रक्‍कम रु.७६.१६ कोटी या रकमेच्या उर्वरित कार्यक्रमाची सन 
2009-2002 या वर्षात अंमजबजावणी करावयाची आहे. या आदैशाद्वारे शासन शिल्लक 
राहिलेल्या ₹.७६.१६ कोटीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 

३. सन २०००-२००१ चा रु.९०.०४ कोटींचा जो कार्यक्रम राबविण्यात आलेला 
आहे,त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


( Rs.in Crores) 


दवृरीलप्रमाणे जे रु.९०.०४ कोटीचे विनियोजन प्रमाणपत्र केंद्र शासनाकडे सादर 
करण्यांत आलेले आहे, त्यामध्ये "बांधकाम (बिल्डींग)" या शीर्षाखाली केंद्र शासनाचा मंजूर 
कार्यक्रम रु.४.८८ कोटी असताना एकुण खर्च रु.१२.५९ कोटी असा झालेला आहे. अर्थात, 
या सदराखाली रु.७.७१ कोटींचा जास्त खर्च झालेला आहे.त्याचप्रमाणे "मोबिलीटी" या 
शीर्षाखाली पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत रु.३४.३८ कोटी इतका खर्च दाखविण्यात 
आलेल! आहे. हा खर्च मूळ कार्यक्रमामध्ये दाखविण्यात आलेल्या खर्चापेक्षा रु.४.२८ कोटीने 
जास्त आहे. तथापि, "मोबिलीटी* या शीर्षाखाली केंद्र शासनाने एकूण रु.५४ कोटीच्या 
कार्यक्रमास मान्यता दिलेली आहे. त्यापैकी पोलीस महासंचालक आणि पोलीस 
आयुक्‍्त,मुंबई या दोघांचा एकत्रित खर्च रु.३६.०२ कोटी इतकाच झालेला असल्यामुळें या 


कुल बनाना कना yy आजा होतक, 
ee 


Tae ee रु.५७.९८ काटी इतकी wer Steet या एषखिली खर्च लरण्णास 
उपलब्ध आहे. 

४. सन २०००-२००१ करित्ता मान्य झालेल्या रु.१६६.२० कोटींच्या कार्यक्रमामधून एकूण 
रु.९०,०४ कोटीचा खर्च झालेला होता. उरलेली रक्‍कम रु.७६.१६ कोटीचा कार्यक्रम आता 
घ्यावयाचा आहे. हा कार्यक्रम पोलीस महासंचालक व पोलीस आयुक्‍्त,मुंबई यांचैमार्फत 
घ्यावयाचा असून त्याचा आस्थापनावार तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 


| ne (Rs.in Crores) 
शिळ... ttm | pep, eR ह बाहेर 
{ a । 4 | : 
' H | ‘ 
1 [Mobility GS TS 
__2  Equipmenis 344. ee 10.75 
| 3 | Police Housing | 16.75 ~ 16.75 
4 | Comminitaion an | 15.08 15.37 
_ 5 Training = 1.52 1.52 | 
_ & = Weapomary = 4.43 443 
__? Computerisation 62  '__ झहप्र 
_ {TOTAL i TS 


५. वरीलप्रमाणे रु.७६.% कोटीच्या कार्यक्रमाचा तपशील देण्यात आलेला आहे. या 
कार्यक्रमापैकी राज्य शासनाने त्यांच्या शासन निर्णय,क्रमांक  पीएलएफ 
०१२०००/प्र.क्र.१३/भाग-१६/पोल-४,दि. २र्ंनोव्हेंबर,२००१ व क्रमांक पीएलएफ-०१२०००/ 
प्र.क्र.१३/माग-१९/पोल-४,दि.२९ नोव्हेंबर, २००१ अन्वये रु. १७.०० कोटीच्या कार्यक्रमास 
मान्यता दिलेली आहे. उरलेली रक्‍कम रु.५९.१६ कोटीचा कार्यक्रम हाती घेण्यास आता 
शासन मान्यता देत आहे. राज्य शासनाच्या शक्‍तीप्रदान समितीने मान्यता दिलेला, 
त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने मान्यता दिलेला कार्यक्रम विचारात घेऊन 
सोबत तक्ता "अ" मध्ये पोलीस महासंचालक यांनी घ्यावयाच्या कार्यक्रमाची यादी देण्यात 
आलेली आहे. पोलीस agen gested, यांनी घ्यावयाच्या कार्यक्रमाचा तपशील तक्ता "ब" 
मध्ये देण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांनी 
हाती घ्यावयाच्या कार्यक्रमाचा तपशील तक्‍ता "क" मध्ये देण्यात आलेला आहे. ' 
६. राज्य शासनाकडून आता या आदेशाद्वारे वरील कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी 
एकूण रु.५९.१६ कोटी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यापैकी चालू सन 2009-2002 
वर्षाकरीता गृह विभाग मागणी क्र.बी-६, लेखाशीर्ष "२०५५-पोलीस-१५५-पोंलीस दलाचे 
आधुनिकीकरण,११५-(२) जिल्हा पोलीस (२०५५ ०३ ४६)" याखाली करण्यात आलेल्या! 
तरतुदीमधून रु.२७.३३ कोटी (₹ु.२७ कोटी ३३ लाख wea) एवढी रक्‍कम पोलीस 
महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांना उपलब्ध करुन देण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 
त्याचप्रमाणे याच लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध तरतुदीमधून रु.४८.८३ कोटी wee कोटी ८३ 
लाख फक्त) इतकी रक्‍कम उुनर्विनियोजनाद्वारे लेखाशीर्ष "२०५५-णेलीस,११५-पोलीस 
दलाचे आधुनिकीकरण,११५ (9) शहर पोलीस (रण्पप० ३०१)" याखाली पोलीस 
आयुक्ल,बृहन्मुबई यांना उपलब्ध करुन देण्यास मंजूरी देत आहे 

fh पल्ककेतर>000६२- जि 


a . 
ee ४-४ 
=)! 4 =, 


C33 /841)-imerking cases EC 


Soler तिन्ही तदत्यांमध्ये GT कार्यक्रम दर्शविण्यात ateet आहे, त्यावरील wa 
अंदाजित असून शासनाच्या प्रचलित नियमावलीनुसार प्रत्येक बाबनिहाय खर्च हा विहित 
पध्दतीने व विहित करण्यात आलेल्या मर्यादेच्या अधीन राहून करण्यात यावा. 

७. या कार्यक्रमांतर्गत "पोलीस गृहनिर्माण" या शीर्षाखाली शिल्लक राहिलेल्या 
₹ु.१६.७५ कोटीच्या निधीपैकी रु.१.८३ कोटी इतका fret औरंगाबाद शहरातील जिन्सी 
पोलीस ठाण्याच्या इमारतीकरीता आणि पोलीस निवासस्थानांकरीता संपादित करण्यात 
आलेल्या जमिनीच्या देय मोबदल्यापोटी राखून ठेवण्यात यावा. उर्वरित रु.१४.९२ कोटीचा 
निधी पोलीस महासंचालक यांनी तक्ता "क" मधील पोलीस गृहनिर्माणाचे प्रकल्प 
राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाला उपलब्ध करुन 
द्यावा. 

८. पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाच्या योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेली 
साधनसामग्री विकत घेताना खरेदीसाठी शासनाने (set, gat व कामगार विभागाचा शासन 
निर्णय क्र.मांखस-१०८८/२५१२/उद्योग-६,दि.२ जानेवारी,१९९२ अन्वये) विहित केलेल्या 
कार्यपध्दतीचा काटेकोरपणे अवलंब करण्यात यावा. 


९. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क. 


प्र.क्र.1८६८/२००१/व्यय-७,दिनांक २१ / १२ /२००१ अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


( रा.बा.घाडरो ) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, 
वरळी, मुंबई 
पोलीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई 
महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ (लैस्था व अनुज्ञैयता/लेखापरीक्षा) मुंबई 
अधिदान द लेखा अधिकारी,मुंबई 
निदासी लेखापरीक्षा अधिकारी मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-७/अर्थसंकल्प-१०/अर्थोपाय शाखा) 
गृह विभाग 4बीयुडी-१/पोल-५अ/पोल-७),मंत्रालय,मुंबई 
निवड नस्ती (पोल-४ 
Pet ere Ye) Po min pope 


C33 कराया cases DE“ 


(Rupees in lakh) 
Sr. | Name of Sub Unit | ~ No. ofltems. | Amount | 
| Se Nea Sa I a 
ore ____ Total 65 | 
I, COMMUNICATION 
(Rupees in lakh) 


a imaeanase हि of Item a 1. Amount 


(Rupees in lakh) 


i री == of Sub Unit 


~ Description of Item — ae 1] Amount | | 
| ॥ | 
1. Computer, Laser Printer & 12 
Dot Matrix Printer. | 
2. Lap Top. | 


A Seine Pane Lap Top Fe 
Compunter, Printer Scanner | | 
and Digital inal an 


RE MOCEAMELATION PLAN POLS 


| Sr. 
No 
| 


| Montel _| max शश 


STATEMENT - A (Contd. )} 


stem) or equive <j 


IV, EQUIPMENT 
(Rupees in lakh) 
Name of Deseription of Item | No. ofltems [| Am yj 
_ Sub Unit eo ता 
Protective | 1. Generator 16.98 
2. BP. Jacket | 60 39.60 
Equipment | 3. DSMD 6 । $.01 
8 for | 1. DFMD | 15 | 3.00 
Naxalite 2. HHMD | 7 0.35 
Operation | 3. Night Vision Aids | 16 16.00 
| 4. Detachable & Dragon | 196 9.80 
| Search Lights | | 
5. Under Vehicle Search | 29 0.72 
Mirror 
6. Bullet Proof Helmets | $9 | 24.00 
For SID. | I. Colour T.V., Video, VCR । 10.62 
Mumbai 2. Resggraph | 1 | 3.350 
| 3. Xerox Machine | 9 | 7.20 
| 4, Fax Machine | 20 | 2.00 
7, Equipment for BDDS & 54 । 50.00 
| VIP Security | । 
३. Addl. Equipment for BDDS | 21 | 80.00 
3 | CID Crime, | a DP SOF (Fax/ Printer) 10. | 1.6 
Pune Scanner / Kerox ) | 
2. Medium Duty Xerox 10 0 
Machine 
3, Fax Machine 18 OL 
LaserSpeedGun_ | 6 __| हि 
C.P. New| Voice Logger (Voice Print ] 
344 


— so 


MOURA MATION PLAN Pod 


STATEMENT - B 


(Rs. in Crore) 


sia कड आलला स लड वाताला 
ame 


2D ei ELA PLA A 


COMPUTERISATION 
(Rs. in lakh) 
वि Description of Item Name of | Amount | 
। 7 ___| Items. | 
Computerised CC TV System 16 224 


[Development Charges of Lan Traffic | । 5 
__.__*|ColourLaser Printer | 1 | 75 


24 | 

| 26 

| 27 | === 
a Visual Basic 6.0 Enterprise Edition 
29 Application Pay Roll Software 
“Head Office | Computer Pantium 3 

31) Printer 


(Rs. in lakh) 


Sr.| Nameof | ption of Items ~ | No. of Items 


Sub Unit | _ | ी 
डा | on . | Pt | | —_ C 7 
Head Offic ead Projector, | 10 | 15 | 
ide Projector 1 जं | 


Buletproc —s 
Pre Ink Stripes ; 


। काचा 


कहीच): या पटी por ped 4 


(27 “| Electronic Surveillance System] 1 | 3.78 7 
ae sive 2 
30 9 
31 100 | 3.69 
32 20 72 | 
Bullet Proof Jacket {25 | 11.25, 
Special HHMD Modern Light Weight | 100 | 3.69 
Branch _ = 
35 DFMD Portable Light Weigh 20 .2__) 
36 Anti Riot | Poly Carbonet Shield 200 11 
Police 
37 =| ~ ~——__ | Riot Police Jacket 200 13 
38 Electric Shot Batton | 40 0.14 
Poly Carbonet Lathi 500 | 1.35_ 
| Traffic | Close Circuit T.V 34 476 
Branch | 
41... Head Office | Resograp = 2 
|. Lamination Machine क oe 
43 क्क __| Paper Shreding Machine A 2__1_ = 
Cyclostyling Machine _ 5 | 06 
Xerox Machine __ 29 | 2242 | 
46 |__| Spiral Binding Machine ee 


Total 


7 | ______| Sa crore 


STATEMENT - B (Contd. 
WEAPONS 


ac: WiCHAREWeaposs pol 4 


SS 22s ns a 
Interception Equipment 


OD MCA ieaapom po 4 


6.437 Dhule (SRPF) 
7. 120 Gadchiroli 


_|' |. 45  Akkalkot, 


| अ 
9, 200 Nasik City 


“ae P.Aurang | Acquisitionin of = 
Police Statio 


= Quarters for 
(ume Toubiem | Qt क | 
1.460 Nisik Rural 

Housing & |2. 50 Warangaon 
Welfare Jal 

Corporatio | 3.500 Hingoli (SRPF) | 
fn 4. 550 Nagpur Rural | 
ar} §. 182 Wardha 


| 


| 
| 


|____ 


ह कळ 


( Rs. in Crore ) 


fotal | 16.75 | 


